रामटेक नगरपरिषद हद्दीतील रस्त्याची 
लांबी अवर्गीकृत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- रवियो-२०१८/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० मे, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.- का-प्रआ/६०८ दिनांक १९/०१/२०१८. 
प्रस्तावना :- 


नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक नगरपरिषद हद्दीतून प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. ५४ ची डिअर पार्क 
ते गडमंदिर ते अंबाडा रस्ता (साखळी क्र. १/४०० ते ६/५००) अशी ५.१०० कि.मी. लांबी जाते. सदर 
लांबी नगरपरिषदेकडे हस्तांतरीत करण्याची नगरपरिषद, रामटेक यांनी मागणी केलेली आहे. 
तसेच सदर रस्त्याची देखभाल व दुरूस्ती करण्यास नगरपरिषद तयार आहे. त्यामुळे सदर लांबी 
रामटेक नगरपरिषदेस हस्तांतरीत करण्याकरीता अवर्गीकृत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव तसेच 
नगरपरिषद रामटेक यांची मागणी विचारात घेऊन, नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक नगरपरिषद 
हद्दीतील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. ५४ या रस्त्याची डिअर पार्क ते गडमंदिर ते अंबाडा रस्ता (साखळी 
क्र. १/४०० ते ६/५००) अशी ५.१०० कि.मी. लांबी अवर्गीकृत करण्यात येत आहेत. 


परिणामी, नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
५.१०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (२७५५.८८० - ५.१००) म्हणजेच २७५०.७८० कि. इतकी 
होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१२३२०५१९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swaroop Tukaram 


Raipure 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 


२) विभागीय आयुक्त,नागपूर. 
३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद रामटेक. 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 
) 
) 
) 


संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


